केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य 
अभियानांतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य 
कार्यक्रमाकरीता सामाजिक विशोष घटक 
योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ मधील केंद्र 
हिऱ्ड्यापोटी रू.५८८९.०० लक्ष व राज्य 
हिळ्ऱ्यापोटी रु.३९२६.०० लक्ष अनुदान 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-०६१८/प्र.क्र.३४८/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : ०४ ऑक्टोंबर, २०१८ 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक ०२/०४/२०१८. 
२) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. ७.२७०१७/१७/२०१८-१९/ NHM- FIN/2, दिनांक १५/०६/२०१८. 
३) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. ७.२७०१७/१७/२०१८-१९/ NHM- FIN/&, दिनांक १५/०६/२०१८. 
४) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. ७.२७०१७/१७/२०१८-१९/ NHM- ॥॥५/७, दिनांक १५/०६/२०१८. 
) 
) 


५) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. ७.२७०१७/१७/२०१८-१९/ NHM- FIN/99, दिनांक १५/०६/२०१८. 
६) संचालक, वित्त व लेखा, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांचे क्र.राआसोम/एफएमजी/ कें. 
रा.हि./२६५३४-५४५/२०१८-१९, दिनांक २१/०६/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


ग्रामिण जनतेस सहजसाध्य,परवडण्याजोगी,कार्यक्षम,उत्तरायी आणि विश्वासार्ह आरोग्य 


सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने संपूर्ण देशात एप्रिल,२००५ पासून राष्ट्रीय 


ग्रामिण आरोग्य अभियान सुरू केले आहे.सदर योजनेअंतर्गत प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम 


(Reproductive child -88॥),नियमित लसीकरण,मिठान फ्लेक्सीपुल,पायाभूत सुविधांचे 


बळकटीकरण व पल्स पोलियो लसीकरण इत्यादी आरोग्य सेवा देण्यात येतात. त्या अनुषंगाने 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रमा करीता सामाजिक विशेष 


घटकाकरिता (SCSP) ६०% केंद्र हिस्सा त्यास समरुप ४०% राज्य हिऱ्याचे अनुदान राज्य आरोग्य 


सोसायटीस उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुषंगाने संदर्भ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-०६१८/प्र.क्र.३४८/आरोग्य-७ 


क्र.१ येथीळ शासन परिपत्रकातील परिच्छेद-४ मधील तरतुदीनूसार याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय 


घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यान्वित असलेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य 
अभियान (NRHM) कार्यक्रमाकरीता सामाजिक fears घटकाकरीता सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी 
केंद्र शासनाने त्यांचा ६० टक्के हिस्सा रु.१६९५४.६८ लक्ष एवढी अर्थसंकल्पिय तरतुद केलेली आहे. त्यास 
अनुसरुन राज्य शासनाने त्यांचा Yo टक्के हिस्सा रु.११००३.१२ लक्ष एवढी अर्थसंकल्पिय तरतुद केलेली 
आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रमा करीता सामाजिक विशेष 
घटकाकरिता (SCSP) रु.५८८९.०० लक्ष (रुपये अठ्ठावण्ण कोटी एकोणनव्वद लक्ष फक्त) इतकी रक्‍कम 
६०% केंद्र हिस्सा म्हणून तर त्यास समरुप ४०% म्हणजेच रु.३९२६.०० लक्ष (रुपये एकोणचाळीस कोटी 


सव्वीस लक्ष फक्‍त) इतका राज्य हिस्सा राज्य आरोग्य सोसायटीस उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना 


आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी याबाबतचे देयक 


कोषागारात सादर करून विहित केलेल्या बाबींवर खर्च करण्यासाठी सदर रक्‍कम आयुक्‍त, 


आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य सोसायटी 


यांच्याकडे सुपुर्द करावी. यासाठी सह संचालक (अ. व प्र.), आरोग्य सेवा, मुंबई यांना “नियंत्रण 


अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


= सदर प्रस्तावावरील खर्च खालीलप्रमाणे नमूद केलेल्या योजना निहाय ६०% केंद्र 


हिळऱ्यापोटी ४०% राज्य हिऱड्यापोटी नमूद लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन 


२०१८-१९ साठी मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


केद्र /राज्य हिस्सा (रु.लाखात) 
= अर्थ संकल्पिय मागणी रक्‍कम 
अ. तपशिल — 
लेखाशिर्ष तरतुद (६०% केंद्र व ४०% 
राज्य हिस्सा ) 
आर-१ २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
डी २२१०४८९ १६९५४.६८ ५८८९.०० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-०६१८/प्र.क्र.३४८/आरोग्य-७ 


७८९ सामाजिक विशेष घटकाकरिता 
(०१)(०३) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान 
(केंद्र हिस्सा ६० टक्के) 


आर-१ २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य, 

७८९ सामाजिक विठोष घटकाकरिता। २२१०४३७ ११००३.१२ ३९२६.०० 
(०१)(१६) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान 
(राज्य हिस्सा Yo टक्के) 


४. वित्त विभागाच्या दिनांक ०२ एप्रिल, २०१८ सोबतच्या परिशिष्टामधीळ अनु.क्र.८ मधील मुद्दा 


क्र.१ ते १० मधील अटींची व शर्तीची पुर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करणे आणि यापुर्वी वितरीत 


केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने राज्य आरोग्य सोसायटी, महाराष्ट्र या बचत खात्याच्या 


लेखापरिक्षणामध्ये कोणतेही गंभीर आक्षेप घेतलेले नाहीत, सदर प्रस्तावावरील वितरीत करण्यात 


येणारा निधी पुरवठादाराच्या खात्यात थेट जमा होणार आहे, सदर प्रस्तावात वस्तू खरेदीचा प्रस्ताव 


तसेच भांडवली वस्तू खरेदीचा समावेश नाही, सदर कार्यक्रमांच्या संबंधित लेखाशिर्षाखाळी एक 


वर्ष जूने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही, शासनाच्या धोरणानुसार सदर प्रस्तावावरिल निधी राज्य 


आरोग्य सोसायटीच्या स्वतंत्र बंक खात्यात जमा करुन खर्च करण्यात येत असल्याचे त्याचप्रमाणे 


वित्त विभागाच्या दिनांक ०२/०४/२०१८ च्या शासन निर्णयातील संबंधित असलेल्या सर्व तरतुदीचे/ 


अटी व शर्तीचे पालन करुन त्यासंदर्भात आवश्यक ते प्रमाणपत्र सादर करणे अथवा आव्यक त्या 


बाबी स्वतंत्रपणे प्रमाणित करणे राज्य आरोग्य सोसायटीस अथवा सदरहू निधी ज्या यंत्रणेमार्फत 


खर्च करण्यात येणार आहे त्या कार्यक्रम प्रमुखांना बंधनकारक राहील. 


५. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्र.२०१३/प्र.क्र.८५/२०१३/अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५ 


एप्रिल, २०१३ नुसार उपरोक्त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर केल्यानंतरच पुढील 


अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


६. सदर प्रस्तावावरील खर्च शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक १ 


डिसेंबर, २०१६ मधील तरतूदीनुसार आवश्यक तेथे करावयाच्या खरेदीबाबत प्रशासकीय मान्यता 


घेण्यात यावी. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-०६१८/प्र.क्र.३४८/आरोग्य-७ 


७. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ३६६/अर्थोपाय, दिनांक 


१७ जुले, २०१८ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक 201810041339019317 असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by 5. A. Pedgaonkar 
S A DN: CN = S. A. Pedgaonkar, C = IN, 
ह . S = Maharashtra, O = Government 
Of Maharashtra, OU = Social 


Justice And Special Assistance 
PEAgaOnk ar य, 
(सु. अ. पेडगांवकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
३. आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
५. अति. संचालक, कु.क. कार्यालय, पूणे 
६. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
११.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग . 
१२.निवडनस्ती ( आरोग्य -७ . 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


